मुंबई महानगर येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु 
करण्याकरिता आवश्‍यक पद निर्मितीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.१९२/२३/वैसेवा-२, 
Td. BUTS परिसर, नवीन संकुल,लोकमान्य टिळक रोड, 
मुंबई, ४०० ००१ 
दिनांक :- १९ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, क्र. एमईडी-२०१०/प्र.क्र.७६ (आओ/२०१०/शिक्षण-१, 
दि.३१.०१.२०१२ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/शावैममुमप/शैवि५/४०३६/२०२३, 
दि.०१.१२.२०२३ 
प्रस्तावना : 
केंद्र शासनाच्या व भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मान्यतेच्या अधिन राहून अलिबाग (जि.रायगड), 
नंदुरबार, सातारा व मुंबई महानगर परीसर येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व ५०० रुग्ण खाटांचे संलग्नित रुग्णालय सुरु करण्यास मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.०२.०१.२०१२ रोजीच्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या शासन निर्णय दि.३१.०१.२०१२ अन्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अलिबाग (जि.रायगड), नंदुरबार, सातारा व मुंबई महानगर परीसर येथे प्रत्येकी 
१०० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ५०० रुग्ण खाटांचे संलग्नित रुग्णालय सुरु 
करण्यास प्रतिसंस्था विविध संवर्गातील ५१० पदे निर्माण करण्यास परवानगी देण्यात आली असून पदनिर्मिती व अन्य 
बाबीकरिता येणाऱ्या एकूण १५९७.४५ कोटी एकत्रित खर्चास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये मुंबई महानगर 


परीसर येथील महाविद्यालयातील पदनिर्मितीकरिता एकूण ६३.३७ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 


मुंबई महानगर परिसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या 
प्रचलित निकषांनुसार पदनिर्मिती करणे आवश्‍यक असल्याने त्यानुसार आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.३१.०१.२०२३ अन्वये सादर केल्यानुसार उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.०९.०७.२०२४ 
रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार मुंबई महानगर परिसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता वर्ष 


निहाय, आवश्‍यक पदनाम निहाय पदनिर्मितीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


मुंबई महानगर परिसर येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 
“विवरणपत्र-अ” नुसार गट-अ ते गट-क मधील नियमित १८५ पदे व विद्यार्थी पदे ५९ त्याचप्रमाणे व बाह्यस््रोद्वारे 
घ्यावयाच्या सेवेचे २०४ पदे अशी एकूण ४४८ पदे चार टप्प्यात निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


आओ) “विवरणपत्र-अ” मध्ये नमुद केलेली प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय व चतुर्थ टप्यातील पदे टप्पा निहाय मंजूर 
होणार असून, प्रथम वर्षाबाबतची पदे तात्काळ निर्माण होतील व उर्वरीत द्वितीय, तृत्तीय व चतुर्थ 
टप्प्यातील पदे प्रती संबंधित वर्षी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे “*विवरणपत्र-ब” बाबत तज्ञीच कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

ब) सदर पदांच्या वेतनाकरीता संस्था निहाय लेखाशिर्ष व आहरण संवितरण संकेतांक मंजूर करुन घेण्यात 
यावा. 

क) पुढील टप्प्याच्या वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रती वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात यावी. 

ड) पुढील टप्प्याच्या पदांचा समावेश प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात करण्यात यावा. 


२. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या सेवा-९ व आपुक कार्यासनाने दिलेल्या सहमतीने तसेच 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१३/सेवा-९, दि.१२.०८.२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०५/आपुक २४, दि.१२.०८.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला अयून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०८१९१६३८०९०९१३ असा आहे. सदरचा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SHANKAR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने TRYAMBAK JADHAV 


Date: 2024.08.20 11:43:21 +05'30' 


(TeX जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


9८ an A) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


६. मा.मंत्री (सवी, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

८. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

९. मा.राज्यमंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई. 

११. अ.मु.स. (वित्त)/अ.मु.स. (लेखा व कोषागारे)/सचिव (वि.सु.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव (वै.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

१३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 

१४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१५. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

१६. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक (५ प्रती) 

१७. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 

१८.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 

२१. ग्रंथपाल, ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

२२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वै.शि.व औ.द्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
२४. निवडनस्ती (वैसेवा-२) 


झासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०२३/प्र.क्र.१९२/२३/वैसेवा-२, दि.१९ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 


मुंबई महानगर येथील नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पदनिर्मितीचे 


“विवरणपत्र-अ” 


अ.क्र पदाचे नाव वेतनश्रेणी प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय | चतुर्थ | एकुण 
वर्ष वर्ष 
गट-अ 
१ अधिष्ठाता Academic level-9%8 q शि a [=] q 
9,88,200-2, 92,200 
२ प्राध्यापक Academic level-9¥ & qo 2 २ २० 
१,४४,२००-२, १८,२०० 
३ सहयोगी प्राध्यापक Academic level-93A १७ & 3 [| २६ 
१,३१,४००-२,१७,१०० 
४ मुख्य प्रशासकीय एस -२० १ क्विं शनि मि १ 
अधिकारी ५६,१००-१,७७,५०० 
एकूण २५ १६ ५ २ ४८ 
गट-ब 
षु सहाय्यक प्राध्यापक Academic ।|8४७1-१० २४ 93 3 4 ४० 
प७,७००-१,८२,४०० 
& सांख्यिकी-नि- एस-१५ शिडी १ णि णि १ 
अधिव्याख्याता ४१,८००-१,३२, ३०० 
७ । प्रशासकीय अधिकारी एस-१५ : १ शि | [| q 
४१,८००-१,३२,३०० 
८ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस-१६ | 2 ca [| २ 
४४,९००-१,४२,४०० 
एकूण| २५ १६ 3 | o | छट. | 
गट-क 
९ ग्रंथपाळ एस -१४ : १ षि = i] q 
3€,G00-9,22,C00 
१० | कार्यालयीन अधीक्षक एस -१४ : १ १ णि i] 2 
3€,G00-9,22,C00 
११ सहायक ग्रंथपाल एस -१० : १ १ ke a २ 
२९,२००-९२,३०० 
१२ । समाजसेवा अधिक्षक एस -१४ : २ २ q शि षु 
(वैद्यकीय) ३८,६००-१,२२,८०० 
१३ रोखपाल एस -१३ : १ iL | गि heal q 
34,800-9, 92,800 
१४ वरिष्ठ सहाय्यक एस -१३ : ७ ३ 8 q १५ 


3 4 5) 8 oo- १ 9 १ 2 9 tof ०० 


१५ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ एस -१३ : ४ ४ २ i | qo 
34,000-9,92,800 
१६ इ.सी.जी. तंत्रज्ञ एस -१३ : २ १ १ ia 8 
34,000-94,92,800 
१७ क्ष-किरण तंत्रज्ञ एस -१३ : ४ ४ २ i] qo 
34,000-94,92,800 
१८ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-१५ : q q q ia 3 
४१,८००-१,३२,३०० 
१९ प्रक्षेपक एस -६ शनी q शि शि १ 
१९,९००-६३,२०० 
२० ग्रंथसुचिकार एस -६ ae q he i q 
98,800-&3,200 
२१ वरिष्ठ लिपिक एस -८ 8 3 8 Q 93 
24, 400-2 94,900 
22 कनिष्ठ लिपिक एस -६ : ९ षु & 2 २२ 
१९,९००-६३,२०० 
२३ ग्रंथपाल सहायक एस -६: १ १ १ शि ३ 
१९,९००-६३,२०० 
एकूण | ३८ २८ ae | s ९३ 
विद्यार्थी पदे 
२४ वरिष्ठ निवासी रु.९५०००/- (ठोक मानधन) ३८ १२ q ८ 4g 
(सेवा) 
एकूण | ३८ नेरे 1.० ८ 48 
एकूण नियमित पदे | १२६ ७२ ३१ १५ २४४ 
विवरणपत्र-ब (बाह्यस्रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवा) 
अ.क्र पदाचे नाव प्रथम वर्ष । द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष एकुण 
२५ छायाचित्रकार — | q q lie se =) २ 
२६ कलाकार १ १ i ३७: - || es) Q 
२७ सहाय्यक ग्रंथपाल १ १ २ | oo | 8 
२८ सांकेतिक लिपिक |(-- ee = 4 Q q q ४ 
२९ कनिष्ठ लिपिक १० ष्‌ षु é २६ 
३० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ४ ४ ३ > 2 = ११ 
३१ इ.सी.जी. तंत्रज्ञ 8 8 3 — a ११ 
३२ क्ष-किरण तंत्रज्ञ ४ ४ ३ व्या ११ 
३३ प्रयोगशाळा सहाय्यक १० & ४ & २६ 
३४ समाजसेवा अधिक्षक २ २ १ लि 4 
(वैद्यकीय) 


34 सुतार १ | oo | Fo | oo | q 
३६ प्लंबर q pF oo | , «| Fo | द 
३७ आरोग्य अनुशासक po | q q q 3 
३८ आरोग्य उपनिरीक्षक ae a २ २ १ षु 
३९ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 4 4 9 pF oo | १७ 
४० लघुटंकलेखक २ २ २ | oo | ६ 
४१ वाहन चाळक २ २ a | oo | ४ 
४२ सुरक्षारक्षक 4 ४ ४ ३ १६ 
83 दप्तरी २ २ Fo pF 0 | g 
४४ शिपाई ४ २ २ yee | ८ 
४५ हमाल १ pF oo | Lo =e Foo | q 
४६ सफाईंगार १२ १२ १२ pF oo | ३६ 

एकूण | od ६२ 43 १८ २०४ 


Digitally signed by SHANKAR 
TRYAMBAK JADHAV 
Date: 2024.08.20 11:44:42 
+05'30' 
(शंकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


